निलंबन रद्द करुन शासन सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/१४८/प्र.क्र.५२/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०१६ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : अभियो-१३१४/ प्र.क्र.८६ /११-अ, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर,२०११ 
2) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक : जेएलई-०४१४ /५४४ /प्र.क्र.९६/तुरुंग-१, 
दिनांक २० मे,२०१४ 
शासन Beat :- 


श्री.पी.ए.पाथ्रीकर, उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह हे आर्थररोड मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई 
येथे कार्यरत असतांना त्यांच्याविरुध्द sec} करप्ठान ब्युरो, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई येथे 
गु.र.नं.क्र.२८/२०१४ कलम ७,१२,१३ (१) (ड) सह १३, लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम,१९८८ अन्वये 
गुन्हा नोंदविण्यात आल्यामुळे त्यांना अ.क्र.२) येथील आदेशान्वये दिनांक १७.०४.२०१४ पासून निलंबित 
करण्यात आले होते. 

श्री.पी.ए.पाथ्रीकर यांच्या निलंबनास एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून, सदर 
प्रकरणी त्यांच्याविरुध्द न्यायालयात अभियोग दाखल करण्यात आला आहे व विभागीय चौकशी 
आदेशित करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्रमांक ३०८/२०१६ मध्ये मा. 
न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेझ्ानुसार श्री.पी.ए.पाथ्रीकर यांचा निलंबन कालावधी लक्षात घेऊन, 
त्यांच्याविरुध्द प्रलंबित न्यायालयीन व विभागीय चौकशी प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन, 
श्री.पी.ए.पाश्रीकर यांचे निलंबन रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. तसेच 
पुन:स्थापनेनंतर श्री.पाश्रीकर यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अकार्यकारी पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नांव निलंबनापूर्वीचे पदस्थापनेचे | नविन पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
| श्री.पी.ए.पाथ्रीकर, ऑर्थररोड मध्यवर्ती कारागृह, | दौ.जा.तु.प्रअ. महाविद्यालय, 


उप अधीक्षक मुंबई पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०३१५/१४८/प्र.क्र.५२/तुरुंग-१ 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिका-यांनी रुजु झाल्यानंतर रुजु अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
उ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५३०१४२६५५८७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


Jaysing L 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara कन 1000 विही 
(ज. ल. पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

प्राचार्य, दौलतराव तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे 
श्री.पी.ए.पाथ्रीकर, निलंबित उपअधीक्षक (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

qo) निवड नस्ती, गृह विभाग (तुरुंग-१), मंत्रालय, मुंबई 


AN AD 


५..- «ae YF LS IS Sil NS <->. ६२-> 


Cc 
wes 


GS © 


(2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


